मुंबई उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा) सेवा प्रवेश नियम, 
२००२ मधील नियम २५ मध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार 
उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा), मुंबई अंतर्गत, 
न्यायालय धारक (Court Receiver) व लेखा अन्वेषण 
आयुक्‍त (Commissioner for taking Accounts) या 
कार्यालयातील सहायक संवर्गाची वेतनश्रेणी 
दिनांक१.१.१९८६ पासून सुधारित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधी व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्णर०१५/प्र.क्र.२४३/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १२ ऑक्टोबर, २०१८ 
वाचा:- 

१. मा. उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, अधिसूचना, क्र.9/२४१५/१३८, 

दि. ७ जानेवारी, २०१३ 
२. मा. उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, अधिसूचना, क्र.9/२१३९/६२९, 

दि. १८ ऑगस्ट, २०१६ 
३. शासन निर्णय क्र. संकीर्णर०१५/प्र.क्र.२४३/ कार्यासन-६, दि. ०७/११/२०१७ 
४. शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्णर२०१५/प्र.क्र.२४३/कार्यासन-६, दि. १९/०४/२०१८ 
५. प्रोथोनोटरी अन्ड सिनिअर मास्टर आय/सी प्रबंधक, मुळ शाखा, उच्च न्यायालय, 

मुंबई यांचे पत्र क्र. ७/८२१-8/११९०, दि. ३१/०८/२०१८ 


प्रस्तावना - 

उच्च न्यायालय, (मूळ MA), मुंबई अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांच्या पदोन्नती 
साखळीतील विसंगती दूर करण्याकरिता संदर्भ क्र. १ येथील अधिसूचना दिनांक ७ जानेवारी, 
२०१३ अन्वये, मुंबई उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा) सेवा प्रवेश नियम, २००२ मधील नियम २५ 
मध्ये सदर अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सुधारणा करण्यात आली 
होती. सदर अधिसूचनेनुसार दिनांक ७ जानेवारी, २०१३ पासून उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा), 
मुंबई अंतर्गत, न्यायालय धारकाच्या (Court Receiver) कार्यालयातील वरिष्ठ लेखापाल-१, 
निरीक्षक-४, ळेखापाल-३, रोखपाल-१ व लेखा अन्वेषण आयुक्‍त (Commissioner for taking 
Accounts) या कार्यालयातील रोखपाल-१ अशा एकूण १० पदांचे पदनाम बदळून "सहायक" 
असे करण्यात आले होते. 


तसेच संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक १८ऑगस्ट, २०१६च्या अधिसूचनेन्वये सदर दिनांक 
७ जानेवारी,२०१३ च्या अधिसूचनेन्वये केलेली सुधारणा दिनांक१.१.१९८६पासून लागू केली 
आहे. या सुधारणेनुसार, उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा), मुंबई अंतर्गत, न्यायालय धारक (Court 
Receiver), उच्च न्यायालय, मुंबई व लेखा अन्वेषण आयुक्‍त (Commissioner for taking 
Accounts) या कार्यालयातील सहायक संवर्गाची वेतनश्रेणी सुधारित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्णर०१५/प्र.क्र.२४३/ कार्यासन-६ 


शासन निर्णय:- 

संदर्भ क्र. 3 येथिल शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१५/प्र.क्र.२४३/कार्यासन-६, दि. ०७ 
नोव्हेंबर, २०१७ व त्यावरील संदर्भ क्र.४ येथील शुध्दीपत्रक दि. १९/४/२०१८ अधिक्रमित 
करण्यात येत आहे. व सुधारित शासन निर्णय खालीलप्रमाणे निर्गमित करण्यात येत आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा) सेवा प्रवेश नियम, २००२ मधील नियम २५ मध्ये 
केलेल्या सुधारणेनुसार उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा), मुंबई अंतर्गत, न्यायालय धारक (Court 
Receiver), व OA अन्वेषण आयुक्‍त (Commissioner for taking Accounts) या 
कार्यालयातील सहायक संवर्गाची वेतनश्रेणी दिनांक १.१.१९८६ पासून खालील विवरणात 
दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे. 


अ. | पूर्वीचे सुधारित वेतनश्रेणी रुपये 

क्र. पदनाम पदनाम 

‘ वरिष्ठ सहायक  ।चौथा वेतन आयोग | पाचवा वेतन आयोग | सहावा वेतन 

लेखापाल दि. १.१.१९८६ ते | दि. १.१.१९९६ ते आयोग दि. 

दि.३१.१२.१९९५ | ३१.१२.२००५ | १.१.२००६ पासून 

२ निरीक्षक १६४०-६०- | ५५००-१७५- | ९३००-३४८०० 

3 "लेखापाल २६००- ९००० ग्रेड वेतन ४३०० 
द.रो.७५-२९०० 

४ रोखपाल 


२. यावर होणारा खर्च खालील नमुद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा 


लेखाशिर्ष 
मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान, १०२ उच्च न्यायालये, (०२) बृहन्मुंबईतील 
न्यायालयांचे संगणकीकरण, (०२) (०१) प्रबंधक, मूळ VATA (२०१४ ००७४) 
(भारित) 
2| मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान (भारित), १०२ उच्च न्यायालये, ०१- उच्च 
न्यायालय, (०२)(०२) अनुवादक मूळ शाखा, (२०१४ ००८३) 
3| मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान (भारित), १०२ उच्च न्यायालय (03) अनुवादक, 
(३) (०२) अनुवादक (अपील शाखा), (२०१४ ०१०९) 
४ मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान (भारित), १०२ उच्च न्यायालये, (०४ लेखा 
अन्वेषण आयुक्त, (०४) (०१) लेखा अन्वेषण आयुक्त, (२०१४ ०११८) 
५। मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान (भारित), १०२ उच्च न्यायालये, (०५) कर 
निर्धारक, (०५) (०१) कर निर्धारक, (२०१४ ०१२७) 
& | मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान, १०२ उच्च न्यायालये, (०६) (09) नादारी प्रबंधक 
(२०१४ ०१३६) (भारित) 


axe) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्णर०१५/प्र.क्र.२४३/ कार्यासन-६ 


७ | मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान (भारित) १०२ उच्च न्यायालये, (०७) न्यायालय 
धारक व परिसमापक, (०७) (०१) न्यायालय धारक व परिसमापक (२०१४ ०१४५) 

¢| मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान (भारित), १०२ उच्च न्यायालये, (०८) लेखा 
अधिकारी, (०८) (०१) लेखा अधिकारी, (२०१४ ०१५४) 

९ मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान (भारित), १११ सरकारी मुखत्यार, (००)(०१) 
सरकारी मुखत्यार, (२०१४ ०२६१) 

१० मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान (दत्तमत), १०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा (२०१४ ०१७२) 


३ हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २७२/२०१७/सेवा- 
दिनांक २७.१०.२०१७अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१५११०६३९३९१२ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


by Amogh Shyamkant Kaloti 
erm ch Law and Judiciary 
it, postalCode=400032, st=Mahi hi 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशांनुसार व नावाने, 
Amogh लावीती 
Shyamkant Kaloti जण१239२9”५१0५0ा” 
(अ.ऱ्या. कलोती) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, 


महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


मा. राज्यपालाचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 

महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा/मुळ शाखा), मुंबई 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, नागपूर, औरंगाबाद व पणजी खंडपीठ 

सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिझा 

महालेखापाल- एक (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
. महालेखापाल-दोन (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 
बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई 
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, VISTA AT क्र.१ योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१ 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी,३१४, राज भुवन, एस.व्ही. पटेल रोड, 
मुंबई-४०० 00% 


PREMERwWH :० 


-0 
0 


-0 Oo 
AI Oo 


-O 
AU 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्णर०१५/प्र.क्र.२४३/ कार्यासन-६ 


१४. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, (मार्क्सवादी) महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, 
ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई-४०० ०१३ 

१५. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र Weal Hasna) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई४०० ०२५ 

१६. नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग,नरिमन पॉईंट, 
मुंबई-४०० ०२१ 

१७. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८ 

१८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२०. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२१. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२२. सर्व लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/नागपूर/पुणे/औरंगाबाद 

२३. वित्त विभाग (व्यय-५, सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई 

२४. विधी व न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४ व २५ 

२५. निवड नस्ती, विधि व न्याय विभाग, कार्यासन-६ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


